केंद्रपमुख या पदावरील मर्यादित 


विभागीय स्पर्धा परीक्षा 


व 


पदोन्नतीकरीता आवश्‍यक अर्हता निश्चित 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८१/टिएनटि-१ 
चौथा मजला, खोली क्र. ४३९, विस्तार इमारत 
हुतात्मा राजगुरु चौक मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८१/टिएनटि-१, 
दि.०१.१२.२०२२. 


२. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःसंकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८१/टिएनटि-१, दि.०९.०३.२०२३. 


प्रस्तावना:- केंद्रप्रमुख पदाच्या ASIII मा.न्यायालयात दाखल होत असलेल्या याचिका 
व प्राप्त निवेदने, तसेच शासकीय कर्मचारी यांचेकरीता असलेल्या अहता या सर्व बाबींचा 
विचार करता केंद्रप्रमुख पदाच्या अ्हतेमधीळ शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ०९.०३.२०२३ 
अनुसार शासन निर्णय दि.०१.१२.२०२२ मधील सुधारित करण्यात आलेली परिच्छेद क्र. ५.१ 
येथील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेकरीता पदवी परीक्षेमध्ये किमान ५० टक्के गुण असणे 
आव्यक असलेली अट रद्द करण्याबाबतची, तसेच शासन निर्णय दि.०१.१२.२०२२ मधील 
परिच्छेद क्र. ५.२ येथील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेकरीता विहित करण्यात आळेली 
किमान yo वर्ष वयाची अट रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने 
केंद्रप्रमुख पदावरील निवडीच्या अनुषंगाने आवश्‍यक अर्हतेबाबत पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:- 


शासन निर्णय:- 


मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे व पदोन्नतीद्वारे केंद्रप्रमुख पदावरील निवडीच्या 
अनुषंगाने निर्गमित संदर्भ क्र. २ येथील शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ०९.०३.२०२३ याअन्वये 
अधिक्रमीत करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दिनांक 
०१.१२.२०२२ मधील परिच्छेद क्र.५.१, ५.२ व ६ येथील तरतूदी यान्वये वगळण्यात येत 
आहेत. परंतु उर्वरित तरतूदी यापुढे लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.८१/टिएनटि-१ 


०२. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा व पदोन्नतीद्वारे केंद्रप्रमुख पदावरील निवडीकरीता 
पुढीलप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यात येत आहे:- 
२.१ मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवड:- 
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची बी.ए./बी.कॉम/बी.एस्सी. ही पदवी उत्तीर्ण होणे आवऱयक आहे आणि 


ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) किंवा प्रशिक्षित शिक्षक 
(प्राथमिक) या पदावर किमान ६ वर्ष अखंडीत सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 


२.२ पदोन्नतीने नियुक्‍्तीसाठी:- 


ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर 
किमान ६ वर्ष अखंडीत सेवा पूर्ण केली असेल se उमेदवारामधून सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्ता या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येईल. 
०३. केंद्रप्रमुख ही पदे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेमधीळ असल्याने त्यांच्या सेवा 
प्रवेशासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम, १९६७ मध्ये आवश्‍यक 
सुधारणा करण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने कार्यवाही करावी. 


०४. सदर हासन निर्णय ग्राम विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१२२३५५३४२१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR VASANT © 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

प्रत, 
१ 
२ 


३ 
४ 


मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


*-> rer *-- १-- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.८१/टिएनटि-१ 


पु 
द 
9 
C 


मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

९) मा. मंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

qo) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 

११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६) आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, 
) 
) 
) 
) 
) 


Oo ee ककल 


१७) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
१८) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवी 

१९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२०) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 

२१) निवडनस्ती- टिएनटि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


